Ease of Doing Business च्या अनुषंगाने 
“व्यवसाय परवाना” अंतर्गतच्या सेवांसाठी 
आवःयक कागदपत्रे सादर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.३९८/नवि-२० 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
४था मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ जानेवारी, २०२१. 


संदर्भ : १ महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५. 
२) शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक एम.सी.ओ-२०१५/प्र.क्र.१८९/नवि-१४, 
दिनांक ०३.०६.२०१५. 
३) शासन निर्णय संमक्रमांक दिनांक ०४.०९.२०१७. 
४ शासन निर्णय संमक्रमांक दिनांक २६.०८.२०१९. 


प्रस्तावना:- 
Ease of Doing Business च्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या असलेल्या मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, 


ना-हरकत प्रमाणपत्र व व्यवसाय परवाना या ४ घटकांतर्गतच्या सेवांसाठी आव्यक कागदपत्रे, 
फी, नियतकाल मर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिळीय अधिकारी इत्यादी बाबी 
लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत दिनांक ०४.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये अधिसुचित 
करण्यात आल्या आहेत. तसेच दिनांक २६.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये “व्यवसाय परवाना ” 
अंतर्गतच्या सेवां विषयक बाबी या नगरपरिषदांसाठी अधिसुचित करण्यात आल्या आहेत. केंद्र 
शासन तसेच उद्योग विभाग, यांनी नवीन व्यवसाय परवानांतर्गत द्यावयाच्या सेवांसाठी काही 
कागदपत्रे आवश्‍यक असल्याचे सुचित केले. त्यानुसार निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुषंगाने खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


व्यवसाय परवानांतर्गतच्या (१ नविन परवाना मिळणे बाबत या सेवेतील कागदपत्रे 
संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे विहित केली होती. 


अ.क्र लोकसेवांची सूची आवश्यक कागदपत्र 


१) नवीन परवाना मिळणे १ योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज 
२) कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र 


areas निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१५/प्र.क्र.३९८/नवि-२० 


०२. आता सदर व्यवसाय परवानांतर्गत (१ नविन परवाना मिळणे, ही सेवा देताना 
खालीलकागदपत्रे सर्व महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांनी घ्यावीत. 


अ.क्र लोकसेवांची सूची आवश्यक कागदपत्र 

१) नवीन परवाना मिळणे १.ओळखपत्र (आयडी प्रुफ) 
२.लीज डिड/लीगल sequel डॉक्युमेंन्ट 
३.कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र 


०३. उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करण्याची जबाबदारी संबंधित 
आयुक्त, महानगरपालिका, मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांची राहील. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०१२९१६५१०९०५२५ असा आहे. हा 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Shankar Trambak Jadhav 


(डांकर त्र्यं. जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


१ मा. विरोधी पक्ष नेता, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा/ विधानपरिषद व संसद सदस्य 
३. मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव 
४. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 
५. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचे कार्यालय 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 
मा. आयुक्‍त, राज्य मुख्य सेवा हक्क आयोग 
. मा. लोकआयुकक्‍्त व उप लोकआयुक्त यांचे कार्यालय 
१०. अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
११. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१२. सर्व जिल्हाधिकारी 
१३. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 
१४. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
१५. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद /नगरपंचायत (सर्व) 
१६. नगर विकास विभागातील सर्व कार्यासने 
१७. निवडनस्ती (नवि-२०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


